Aadhar enabled Public 
Distribution System (AePDS) च्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर 
“अंमलबजावणी संनियंत्रण पथके” 
स्थापन करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र: संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र. २५१ /सं.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन परिपत्रक: 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे लाभ पात्र व त्याच लाभार्थ्याला मिळावेत म्हणून लक्ष्य निर्धारित 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याचे शासकीय धोरण आहे. पात्र व त्याच लाभार्थ्याला 


धान्याचे वितरण व्हावे म्हणून PoS | Aadhar enabled Public Distribution System (AePDS) 


सुविधा मे २०१८ पासून सर्व राज्यात लागु करण्यात आली आहे. AePDS मधील विविध सुविधांचा वापर 


परिणामकारकरित्या होत आहे किंवा कसे तसेच लाभार्थ्यापर्यंत त्याच्या हक्काचे लाभ पोहचत आहेत 


किंवा कसे याचा आढावा घेण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. शासन आता AePDS ची जिल्हा निहाय अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर 


अवर सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी ८ “अंमलबजावणी संनियंत्रण पथके” स्थापन करण्याचा निर्णय 


घेतला आहे, या पथकांमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य असतील. 


१. अवर सचिव ( पथक प्रमुख ) 

२. कक्ष अधिकारी 

३. सहाय्यक कक्ष अधिकारी / लिपिक. 

४. संबंधित तालुक्‍याचा निरिक्षण अधिकारी/पुरवठा निरीक्षक/नायब तहसिलदार ,पुरवठा 
(तालुका भेटीच्या वेळी पथकासोबत कार्यरत राहतील.) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र. २५१ /सं.क. 


३. 


पथकाची कार्यकक्षा / कार्यपद्ध्ती : - 


(अ) पथक शिधापत्रिकाधारकांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेईल. 


(आ) पथक Nominee सुविधा / Portability सुविधा, लाभार्थ्याला प्राप्त धान्याचा दर्जा, 


धान्याचा दर,किती तारखेला धान्य प्राप्त AS, रास्तभाव दुकानदार लाभार्थ्याला पावती 


देतो किंवा नाही व अनुज्ञेयते प्रमाणे धान्य/केरोसीन वितरण लाभार्थ्याला झाले आहें किंवा 
कसे याची माहिती मिळवेल. 


©) पथक लाभार्थ्यांच्या भेटीमध्ये Audio / Video सुविधांचा वापर करुन लाभार्थ्याला विहित 


लाभ मिळत आहेत किंवा कसे याची खात्री करुन घेईल व त्यांचा अहवाल मुख्यालयात 


आल्यानंतर प्रधान सचिव यांना सादर करेल. 


(ई) या पथकांच्या दौऱ्याच्या संनियंत्रणाचे काम मंत्रालयातून (संगणक कक्षाकडून) 


हाताळण्यात येईल. 


सदर ae परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.0/99$॥[॥9.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७१७५१२३३८०६ 


असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° ° Digitally signed by Kishor Govind Thosar 
Ki S h O [| (5 (0१/| Nn d DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=FCS And 
CP, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b8a6853ea09447e5f56c281 56ff3bcd4c77501 
ddadffaff92dea24b674b278c9, cn=Kishor Govind 


Thosar Tho 


(कि.गो.ठोसर) 
अवर सचिव 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


cc “७० AD -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र. २५१ /सं.क. 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१०.महालेखापाल, महराष्ट्र-२, नागपूर 
११.सर्व प्रशासकीय विभागाचे सचिव, 
१२.सर्व विभागीय आयुक्त, 
१३.नियंत्रक (शिधावाटप) व संचालक नागरी पुरवठा(गोवा),मुंबई, 
१४.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी , 
१७.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 
१८. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
१९.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 
२०.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 
२१.उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
२२.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय विस्तार, 
मुंबई, 
२३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 
२४.ग्रंथपाळ, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,ग्रंथालय ६ वा मजला,विधान भवन,मुंबई. 
(१०प्रती) 
२५.मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, ( प्रत्येकी ५ प्रती ), 
२६.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 
२७.सर्व विरोधी पक्षनेते. 
२८. निवड नस्ती (सं.क.) 


eon & टी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


